"महाराष्ट्र राज्य प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी मध्यवर्ती 
संघटना (हिवताप व हत्तीरोग विभाग)" या संघटनेस शासन 


मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संघटना १५१९/प्र.क्र.१७४/१६-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा:- 
१. सहसंचालक आरोग्य सेवा यांचे पत्र जा.क्र. संआसे/प्रवेअ/मध्यवर्तीसंघटना/शासनमान्यता/ कक्ष- 
१८/४३५-३६/२०१८, दि. ३.०४.२०१८ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक आरजीए-१०८४/सीआर-९९/१६-अ, 
दि. १०.१२.१९८४ व शा.प. क्रमांक संघटना १५१४/प्र.क्र.२५६/१६-अ, दिनांक २७.३.२०१५ 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संघटना १५१४/प्र.क्र.२५०/१६-अ, 
दिनांक १८.३.२०१५ 
प्रस्तावना:- 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेत्तर) संघटनांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या 
नियम २९, नियम ३० व सदर नियमावलीच्या परिशिष्ट, अनुसूची एक व अनुसूची दोन मध्ये विहित केलेल्या 
अटी व शर्ती तसेच "नवीन आदर्श नियम" ची घटना व नियमांच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येते. 
त्याकरिता अनुसरावयाची कार्यपध्दती संदर्भाकित ३ येथील शासन परिपत्रक दिनांक १८.३.२०१५ अन्वये 
विहित करण्यात आली आहे. 
सहसंचालक आरोग्य सेवा यांनी त्यांच्या दिनांक ३.०४.२०१८ च्या पत्रासोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जान्वये "महाराष्ट्र राज्य प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी मध्यवर्ती संघटना (हिवताप व हत्तीरोग विभाग)" या 
संघटनेला (ज्याचा यापुढे “सदर संघटना” असा उल्लेख केला आहे) शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. सदर संघटनेस महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २९ व ३० 
मधील तरतूदी अंतर्गत मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


शासन नणंय:- निर्णय:- 

"महाराष्ट्र राज्य प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी मध्यवर्ती संघटना (हिवताप व हत्तीरोग विभाग)" 
या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेतर) संघटनेस महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ नियम 
क्रमांक २९ व ३० तसेच अनुसूची दोन येथील “नवीन आदर्श नियमावली”तील नियम क्रमांक १ ते २९ मधील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तसेच, खाली विहित केलेल्या अन्य अटी व शातींच्या अधीन राहून शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 

१. सदर संघटना ही सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाली 
संलग्न असेल. 

२. मंत्रालयातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव सदर संघटनेच्या दफ्तर तपासणी, संघटनेच्या 
निवडणुका, पदाधिकारी या संबंधात वाद उद्भवल्यास सक्षम अधिकारी राहतीळ. तसेच ते आपल्या 
अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यास (जो उप सचिवांच्या हुद्य्याच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा कनिष्ठ नाही) या 
कार्यासाठी नामनिर्देशीत करु हाकतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संघटना १५१९/प्र.क्र.१७४/१६-अ, 


३. "महाराष्ट्र राज्य प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी मध्यवर्ती संघटना (हिवताप व हत्तीरोग विभाग)” ही 
राज्यातील सहसंचालक (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-६ यांच्या आस्थापनेवरील 
प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, वर्ग-३ या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते. त्या वर्गातील शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या एकूण संख्येपैकी २५ टक्के पेक्षा कमी नाही एवढे सदस्य संघटनेचे कायम सदस्य 
असावेत. 

४. सदर संघटनेस कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा राजकीय संघटनेशी संबंधीत किंवा राजकीय 
चळवळीमध्ये सहभागी होता येणार नाही. सदर संघटना सदस्यांच्या वतीने कोणतेही प्रचारात्मक किंवा 
प्रक्षोभक साहित्य, वृत्तपत्रातून किंवा अन्यथा प्रकाशित करणार नाही किंवा संघटनेच्या सदस्यास 
प्रकाशित करण्यास अनुमती देणार नाही. 

५. सदर संघटनेचे कार्यवृत्त-पुस्तक, सदस्यांची नोंदवही, लेखा पुस्तके आणि प्रमाणके आणि इतर सर्व 
कागदपत्रे, यासंबंधात शासनाने प्राधिकृत केले असेळ अशा कोणत्याही अधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी 
खुली ठेवील. 

६. सदर संघटनेने, शासन यासंबंधात प्राधिकत करील, अशा अधिकाऱ्याने आवश्‍यक म्हणून ठरवून 
दिलेल्या तारखेपर्यंत संबंधित विभागाच्या सचिवांना, आपल्या सदस्यांचे वार्षिक विवरणपत्र आणि 
लेखापरीक्षित लेख्यांची प्त सादर केली पाहिजे. तसेच विहित कालावधीत संघटनेच्या 
पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक राहील. 

७. "महाराष्ट्र राज्य प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी मध्यवर्ती संघटना (हिवताप व हत्तीरोग विभाग)” या 
संघटनेने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम,१९७९ मधील नियम क्रमांक २९ व ३० मधील विहित 
अटी व शर्ती तसेच उपरोक्त नमूद अट क्रमांक ३ ते ६ चे उल्लंघन केल्यास संघटनेची मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


२. सदर संघटनेमार्फत उपरोक्‍त विहीत अटींचे योग्य प्रकारे पालन करण्यात येत आहे, याबाबत 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी वेळोवेळी खातरजमा करावी व याकरिता संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
परिपत्रकात नमूद सूचनेनुसार आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८०२१५०८२७६४०७ आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Tikaram Waman Karpate 


. 
Ti k DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
| a fa mM Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c97a9d6b23c34fddbfe8f6f6189c08328de56af1 31 faf7d6cO 
a149c3a4cf1436, 


Waman Karpate (पावाल 
(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


३. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई -४०० ०३५. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संघटना १५१९/प्र.क्र.१७४/१६-अ, 


षु रॉ 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

प्रधान सचिव, (विधान परिषद),महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


८. प्रधान सचिव, (विधान सभ), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधानभवन, मुंबई. 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ न्याय शाखा), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 


. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपिल शाखा), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, नविन प्रशासन भवन, १ ला मजला, मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, टेलिफोन एक्स्वेंज भवन, कुपरेज, मुंबई. 

. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (4 प्रती) 

. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

. विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 

. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये. 

. उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई- ३२ (घटनेच्या व शापथपत्राच्या साक्षांकित प्रतीसह) 
. श्री. प्रविण आर चकुले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी मध्यवर्ती संघटना (हिवताप व हत्तीरोग 


विभाग) ( घटनेच्या व शपथपत्राच्या साक्षांकित प्रतींसह ) 


२३. निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


